Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 20th August 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २२ ] गुरूवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ [ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ८ . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०५ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जुलै, २०१५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


आदेश 


क्रमांक - टीपीएस- २६१५ - २३४ - प्र . क्र . १२८ - २०१५ - नवी - ३० . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ अन्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव शहराची सुधारित विकास योजना संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी अधिसूचना क्र . 
वि . यो . खामगांव ( सु )/ टिपीव्ही- ६- २५६२, दिनांक ३० -०४- १९९२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ - ११- १९९३ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौ . खामगाव ता . खामगाव , जि . बुलडाणा, सर्व्हे नं . १२२/ १ मधील 
२. ०३ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आ . क्र . १अ- बगीचा ” करीता आरक्षित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खामगाव नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या 
दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १ ) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगर परिषदेवर 
दिनांक १३- १२- २०१२ रोजी नोटीस बजावून उक्त जागा उक्त नगर परिषदेने विहीत कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २) अन्वये नोटीस बजावल्यानंतरही, उक्त नगर परिषदेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत 
उक्त जागा संपादन केली नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २) नुसार आरक्षण व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 

आणि त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागा खामगांव शहराच्या सुधारित विकास 
योजनेतून “ आ .क्र . १अ - बगीचा ” या आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे अधिसूचित करित आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय भू-वापराप्रमाणे जमिनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 
अ-एक- अ- १-(१६०७) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३ -१९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ 


प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , खामगाव , जि . बुलडाणा यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यन्त ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं / गट नं . 


जागेचे क्षेत्र 


मौजे, तालुका 
व जिल्हा 
( २) 


विकास योजनेमधील 

आरक्षण 


( ५) 


हे . आर 
२०३ 


खामगाव , 


सर्व्हे नं . १२२ / १(पै ) 


" आरक्षण क्र . १अ - बगीचा " 


खामगाव , 


चा भाग . 


बुलडाणा. 


सदर अधिसूचना, शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेत स्थळावर देखिल उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०६ . 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai-400 032 , dated the 15th July , 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


ORDER 


No . TPS - 2615- 234-CR-128 - 2015 - UD - 30 . 

Whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune vide Notification , No. D . P . 
Khamgaon (R ) TPV -6 / 2562 , dated the 30 -04 - 1992 , has approved the Revised Development Plan of 
Khamgaon Town in Buldana District (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under 
Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah .XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”) and the same has come into force with effect from date 01- 11- 1993 ; 

And whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No . 122 / 1 (pt.) admeasuring 
2 .03 Hectare at Mouje Khamgaon , Tq -Khamgaon , Dist -Buldana,more particularly described in the Sched 
ule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Land") is reserved for “ Site No. 1A -Garden ; 

And whereas , the said land has not been acquired by Khamgaon Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Council ") within ten years from the date on which the said Development Plan 
came into force ; 

___ And whereas , the owners of the said land have issued a notice dated 13th December, 2012 under 
sub - section ( 1) of Section 127 of the said Act to the said Council, being the Planning Authority , inform 
ing that the said land has not been acquired by the said Council, within the stipulated period ; 

And whereas, even after service of the said notice as aforesaid , the said land has not been acquired 
within a period of twelve months from the date of the service of said notice under sub - section (1) of 
Section 127 of the said Act, by the said Council ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 2) of Section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , 
notifies that the reservation " Site No . 1A -Garden ” on the said land , as specified in the said Development 
Plan , stand lapsed to the extent of the said land and the said land stands released and shall be available 
to the owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under 
said Development Plan . 

A copy of the part plan showing the area on which the reservation clamped has lapsed vide this 
order is available in the Office of the Chief Officer , Khamgaon Municipal Council , during Office 
hours on all working days for inspection of public upto one month . 

SCHEDULE 


Sr.No 


Mouja , Tq., 

Distt . 
( 2) 


Survey No . / 

Gut No . 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


(1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 4 ) 
H . a. 


1 


203 


Khamgaon , 
Khamgaon , 
Buldana. 


Survey 
No . 122 / 1 ( pt .) 


Part of “ Site No .- 1A, 
Garden ” 


This Notification shall also be available on the Govt. ofMaharashtra website : www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १०७. 


संचालक , नगर रचना आणि 
मूल्यनिर्धारण विभाग , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


आदेश 


क्रमांक -वियो-चिखलदरा- कलम ३० -मुदतवाढ,टीपीव्ही- ६-४७३३- २०१५. 


ज्याअर्थी, सिडको या विशेष नियोजन प्राधिकरणाने ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेली ) नियोजन प्राधिकरण या नात्याने चिखलदरा 
नगर परिषद क्षेत्र व लगतची चार गावे मौ , शहापूर , मौ . आलाडोह , मौ . लवादा , मौ . मोथा यांच्या क्षेत्राकरिता (चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्र ) आवश्यक ती 
सर्वेक्षणे केल्यानंतर तिच्या अधिकार कक्षेतील प्रारुप विकास योजना ( यापुढे “ उक्त योजना ” असे निर्देशिलेली) सिडको संचालक मंडळाच्या सभेतील ठराव 
क्र . १०९९० द्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेला) चे कलम २६ 
अन्वये प्रसिद्ध केली आणि तत्संबंधीची , सूचना उक्त योजनेवर नागरिकांकडून विहित मुदतीत हरकती/ सूचना मागविण्यासाठी दिनांक ३ - १०- २०१३ रोजीच्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , अमरावती विभागीय पुरवणी, भाग - १अ मध्ये क्र . २३५ व २३७ वर प्रसिद्ध झाली ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार , नियोजन प्राधिकरणाने उक्त योजना उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६ पोट-कलम ( १) नुसार सूचना, शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत किंवा त्यापुढे शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीच्या 
आत पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी वाढीव मुदत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही , अशा वाढीव मुदतीच्या आत कलम २८ च्या पोट - कलम ( ४) अन्वये , 
विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या किंवा बदलांच्या सूचिसह , विकास योजनेचा मसुदा राज्य शासनास उक्त अधिनियमातील 
कलम ३० अन्वये मंजुरिकरिता सादर करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३ - १९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना सादर करण्याचा कालावधी दिनांक १३- २- २०१५ पर्यंत वाढविण्याची विनंती उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . १५, दिनांक १९ - ७-२०१४ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानुसार सुधारीत 
झालेला असून तो दिनांक ४ - १०- २०१३ पासून अंमलात आला आहे , ( यापुढे “ उक्त सुधारणा अधिनियम ” असे निर्देशिलेला ) यानुसार मुदतवाढींच्या बाबतीत 
कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही अंतरिम आदेशामुळे तसेच कोणत्याही निवडणुकीच्या बाबतीत भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक 
आयोगाकडून कोणतीही आचारसंहिता लागू असल्यास त्यासंबंधीचा कालावधी मुदतीच्या गणनेमधून वगळावयाचा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारणा अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन विशेष नियोजन प्राधिकरणाने मागितलेली मुदतवाढ लोकसभा, विधानसभा 
निवडणूक - २०१४ आचारसंहिता कालावधीत [दिनांक ५- ३ - २०१४ ते २८- ५- २०१४ , दिनांक २७- ५- २०१४ ते दिनांक २८ - ६- २०१४ व दिनांक १२ -९ - २०१४ ते 
दिनांक २२ - १० - २०१४ ( १५९ दिवस )] विचारात घेऊन दिनांक १३- ०२ -२०१५ पर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 


त्याअर्थी, आता , शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही -१०८६- ३७९१ - सीआर- १०३८७- युडी - १७, दिनांक ५ जानेवारी , १९८७ अन्वये 
प्रदत्त केलेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट -कलम ( १ ) अनुसार उक्त योजना 
शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची मुदत दिनांक १३ -०२- २०१५ हा दिवस धरुन त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत ; 


पुणे : 
दिनांक २८ जुलै , २०१५ . 


राजन अ . कोप , 
संचालक , नगर रचना , आणि मुल्य निर्धारण , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०८ . 


BY DIRECTOR , TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


ORDER 


No . D . P. Chikhaldara-sec . 30 - TPV - 6 - 4733- 2015 . 

Whereas , CIDCO Special Planing Authority (hereinafter referred to as the “ said SPA ” ) after 
carrying out necessary surveys being the Planning Authority , has prepared the Draft Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Plan ”) for the area of Chikhaldara Municipal Area limits and 
the adjacent areas in the perphery of Chikhaldara Municipal Council comprising of four villages viz . 
Mauza Shahapur, Mauza Aaladoha , Mauza Lavada , Mauza Motha (Chikhaldara Notified Area ) and 
resolved to publishthe said Plan vide Board of Directors of CIDCO s Resolution No. 10990 , dated 30 - 9 - 2013 
& published a notice to that effect in the Maharashtra Government Gazzette Amaravati Divisional 
Supplementary part -I - A dated 3 - 10 - 2013 on page No . 235 to 237 forinviting objections and suggestions to 
the said Plan within prescribed time limit from the general public , in accordance with the provisions of 
sub - section ( 1) of Section 26 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( Mah. XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 


And whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act , 
said plan along with the list of modifications or changes made in the draft Development Plan under 
sub - section ( 4 ) of Section 28 is required to be submitted to the State Government for sanction , within 
a period of six months from the date of publication of Notice under Section 26 in the Official Gazette , or 
within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period not 
to exceed more than six months in aggregate ; 


And whereas , Special Planning Authority has requested to extend the period for the submission of 
the said Plan for the further period upto and inclusive of 13 - 2 - 2015 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०१५/ श्रावण २२-२८ , शके १९३७ 


And whereas , the said Act has been amended vide Maharashtra Act No . XV of 2014 , and published 
in Government Gazette dated 19 - 7 - 2014 with effect from dated 4 - 10 - 2013 (hereinafter referred to as 
“ the said Amended Act” ) which provides for not counting the period lapsed due to any interim order of 
any court or due to enforcement of any code of conduct by the Election Commission of India or State 
Election Commission in respect of any election ; 


And whereas , considering the provisions of the said ammended Act and request of Special Planning 
Authority , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune is of the opinion that, it is expedient 
to extend the period for the submission of the said draft Development Plan for the further period upto 
and inclusive of 13 - 2 - 2015 considering the peirod of code of conduct of the Parliament and Assembly 
elections [ from dated 5 - 3 - 2014 to dated 28 - 5 - 2014 , dated 27 - 5 - 2014 to dated 28 -6 - 2014 and dated 
12 - 9 - 2014 to dated 22- 10 - 2014 ( 159 days)] ; 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated to him under Government Notification No . TPV 
1086 - 3791- CR - 103 -87 -UD - 17, dated 5th January, 1987 the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune is pleased to extend under sub - section ( 1) of section 30 of the said Act the period for submis 
sion of the said draft Development Plan to Government upto and inclusive of 13 - 2 - 2015 . 


Pune : 
Dated the 28th July 2015 . 


RAJAN A . KOP, 
Director of Town Planning and 
Valuation Department Maharashtra State , 

Pune. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा., अ . क्र . १०९ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


मुर्तिजापूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार प्रस्तावित फेरबदल . 


क्रमांक - नपमु -मुअ- बां. वि .८३९ - २०१५ . 


मुर्तिजापूर शहराचा विकास आराखडा ( सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे आदेश क्रमांक वि . यो मुर्तिजापूर ( सुधारित ) टी . पी . व्ही .- २४३४ 
दिनांक ३० -०३- १९८८ अंतिमतः मंजूर केला असून सदर विकास आराखडा हा १ जुलै , १९८९ पासून अमलात आला आहे . 


नागरिकांच्या मागणी नुसार मुर्तिजापूर नगर परिषदेने मंजूर विकास आराखड्यामध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याचे प्रस्ताव पारित केलेले असून त्या 
संबंधाने नगर परिषद विशेष सभा , दिनांक ०७-०३ - २०१५ ठराव क्र . १९ अन्वये प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे . प्र 
खालीलप्रमाणे लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


स्ताव 


दलाचा 


“ मुर्तिजापूर शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यात शेत सर्वे नंबर ७ मधिल शासन मालकीची ०.६३ हेक्टर आर एवढी जागा बगीच्याकरीता 
आरक्षित आहे . सदरचे आरक्षण वगळून ही जागा एकात्मिक गृह निर्माण झोपडपट्टी कार्यक्रम (ISHDP) अंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी रहिवाशी 
क्षेत्राकरिता आरक्षित दर्शविण्यांत येत आहे . तसेच सदरचे बगीच्याकरिता आरक्षित असलेले आरक्षण क्र . ५१ हे आरक्षण मुर्तिजापूर शेत सर्वे नं . ८ व 
९ मध्ये रिक्त असलेल्या जागेवर बगीच्याकरिता आरक्षित करण्यांत येत आहे . ” 


वरीलप्रमाणे मुर्तिजापूर शहराच्या विकास आराखडामध्ये आरक्षणात किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता प्रस्तावित बदल दर्शविणारे भाग नकाशे 
आणि इतर तपशील मुर्तिजापूर नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्याबाबत 
लोकांकडून हरकती वा सूचना मागविण्यात येत आहे . अशा हरकती वा सूचना ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाचे आत प्राप्त होतील . त्या 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद , मुर्तिजापूर यांचे मार्फत स्विकारण्यात येतील . 


उशिराने प्राप्त होणा- या हरकती वा सूचना ह्या सुनावणीसाठी विचारात घेतल्या जाणार नाही याची नोंद द्यावी . 


( अवाच्य ), 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक ३१ जुलै २०१५ . 


अध्यक्ष , 
नगर परिषद , मुर्तिजापूर . 


अ- एक - अ- २-(१६०७). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३- १९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११० . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


PROPOSED MINOR MODIFICATIONS IN THE DEVELOPMENT PLAN OF MURTIZAPUR TOWN 
U / s . 37 OF MRTP ACT , 1966 . 


No. MCM- C . O .- C . D .- 839 - 2015 . 

The Development Plan of Murtizapur Town is finally approved by Govt . of Maharashtra vide 
order No . D . P . Murtizapur (Revised ) T . P . V . 2434 Dated 30 - 3 - 1988 and come into force w . e. f. from 
1st July 1989 . 


Modification s in the sanctioned development plan described thereunder and passed the 
resolutions accordingly in their meeting vide special body resolutions No. 19 dated 07 - 03 - 2015 . The 
details of the proposed modification s are as under. 

In the Development Plan of Murtizapur Survey No. 7 is reserved for (0 .63 H . A .) Garden on the 
demand of public & for implementation of I. H . S . D . P ., scheme for the Murtizapur City . The above 
land is for implementation of IHSDP scheme for Murtizapur ( reserved for the residential Zone) in 
the Murtizapur Revised Development plan . This Reservation Site No . 51 is shifted on Murtizapur 
Survey No . 8 & 9 Resevered for Garden . 


The plans showing the above modifications alongwith the details thereof is published on 
notice board in the office of Municipal Council , Murtizapur for public information . The objections 
and suggestions are invited from the public and it can be received by the Chief Officer of Municipal 
Council , Murtizapur within 30 days from the publication of this notice . The applications are to be 
received beyond the limit of prescribed period shall not be heard and considered . 


Murtizapur : 
Dated the 31st July 2015 . 


( Illegible ), 

President, 
Municipal Council, Murtizapur. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १११ . 


अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक - नपचि-२५५४-२०१५. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये चिखली शहराच्या सुधारित विकास योजना आराखड्यात 
फेरबदल करणेबाबत चिखली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस-२६०५ -६११-प्र .क्र . १०१ -२००५- नवि -३० , 
दिनांक १२ जुलै , २००५ अन्वये पुर्णतः मंजूर केलेले असून ती दिनांक १ सप्टेंबर , २००५ पासून अंमलात आली आहे . 

त्यात चिखली नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा दिनांक २९ - ०४- २००५ च्या ठराव क्र . ३० अन्वये शेत सर्व्हे क्र . २६ शेती उपयोगातून वगळून रहिवाशी 
क्षेत्र करणेबाबत ठराव पारित झालेला आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल चिखली शहराच्या अंतिम विकास योजना ( सुधारित ) आराखड्याच्या भाग नकाशावर गुलाबी रंगाच्या किनारीने दर्शविण्यात आलेला 
आहे. उक्त भाग नकाशा व त्यावरील अहवाल यावर अध्यक्ष, चिखली नगर परिषद यांनी स्वाक्षरी करून नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या 
अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . 

यावरुन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) मधील तरतुदींप्रमाणे जाहीर करण्यांत येते की , उक्त फेरबदलांसंबंधी 
कोणाच्याही काही हरकती व सूचना असतील तर त्यांनी हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० ( तीस) दिवसांचे आंत अध्यक्ष , 
चिखली नगर परिषद चिखली यांचेकडे लेखी स्वरूपात सादर करावेत म्हणजे सदहूं नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करतेवेळी त्याचा योग्य 
विचार करण्यांत येईल . 


चिखली : 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ . 


सौ . शोभा नंदकिशोर सवडतकर , 

अध्यक्षा, 
नगर परिषद , चिखली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०१५/ श्रावण २२- २८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११२ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


No . MCC - 2554 - 2015. 

The Final Development Plan (revised ) of Chikhli Town has been sanctioned by Govt . vide Govt. 
Gazette Notification No . TPS - 2605 -611 -CR - 101 - 2005 -UD - 30 dated 12th July 2005 , under Section 37 ( 1) 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . 


__ Now , Municipal Council , Chikhli had resolved vide resolution No . 30 dated 29 - 04- 2015 of General 
Council meeting to convert the land from field Survey No . 26 , 231 and 222 as shown in final develop 
ment plan for agricultural purpose in to residential zone. 


Proposed Modification is shown in Pink border line on the part of Development Plan of Chikhli and 
above part plan alongwith report signed by the President, Municipal Council, Chikhli is kept for public 
inspection in Municipal Council Office during office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . It is 
hereby notified that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification 
may communicate the same in writing to the President, Municipal Council , Chikhli within the period 
of 30 (Thirty ) day s from publication of the Notification in Maharashtra Govt . Gazette, all this objection / 
suggestions shall be considered by the Municipal Council before submitting the said modification to 
the Govt . for sanction . 


Chikhli : 


Dated the 04th August 2015 . 


Sau . SHOBHA NANDKISHOR SAVDATKAR , 

President, 
Municipal Council , Chikhli. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : गटविकास अधिकारी श्रेणी- १,पंचायत समिती, नांदुरा यांचे पत्र जा . क्र . पंसना- साप्रवि - सभा - १९४२- २०१५ दिनांक २९ -०६ -२०१५ . 


आदेश 


क्रमांक -वि . ४- कृउबास - नांदुरा -स्थाप्रासं - प्रति . नि .६५६९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी श्रेणी - १, पंचायत समिती , नांदुरा यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नांदुरा येथे पंचायत समिती 
प्रतिनिधी म्हणून श्री . अनिल रामकृष्ण इंगळे , सभापती, पंचायत समिती , नांदुरा यांचे नांव या कार्यालयाला त्यांचे संमतीपत्रासह कळविलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन [विकास व विनियमन ] १९६३ चे कलम १४ 
( ४ ) ( सी ) व कलम १३ ( १) ( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चेनियम८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , नांदुरा 
चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती, नांदुरा चे प्रतिनिधी म्हणून श्री . अनिल रामकृष्ण इंगळे , सभापती , पंचायत समिती , नांदुरा यांची नियुक्ती या 
आदेशाद्वारे करीत आहे. 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ जुलै २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


